महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कअनि १११५/प्र.क्र.७८/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०१८ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.२१.०७.२०१५ व दि. ०१.०६.२०१७ रोजीचे seat 


आदेशा 


श्रीमती सुगंधा दि. पवार, कक्ष अधिकारी, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांची संदर्भाधीन 
दिनांक २१.०७.२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये गृहनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखालील शिवशाही 
पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित या कार्यालयातील सहायक व्यवस्थापक या पदावर दोन वर्ष 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती केली आहे. श्रीमती सुगंधा दि. पवार सदर कार्यालयात 
दिनांक ०१.०८.२०१५ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस 
संदर्भाधीन दिनांक ०१.०६.२०१७ च्या आदेशान्वये एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. श्रीमती सुगंधा दि.पवार, कक्ष अधिकारी यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी दिनांक 
३१.०७.२०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. यास्तव श्रीमती सुगंधा दि.पवार, कक्ष अधिकारी यांच्या 
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित या कार्यालयातील सहायक व्यवस्थापक या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा या आदेशान्वये दिनांक ०१.०८.२०१८ पासून प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून 
त्यांची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


३ शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित कार्यालय यांनी श्रीमती सुगंधा दि.पवार, कक्ष अधिकारी 
यांना सामान्य प्रशासन विभागामध्ये रूजू होण्याकरिता दिनांक ०१.०८.२०१८ रोजी कार्यमुक्त करावे. 
म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ अनुसार श्रीमती पवार यांनी सामान्य प्रशासन 
विभागामध्ये रूजू व्हावे. विहित कालावधीत श्रीमती पवार सामान्य प्रशासन विभागामध्ये रूजू न 


झाल्यास त्यापुढील कालावधी हा सेवेतील खंड समजण्यात येवून पुढील उचित कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११५/प्र.क्र.७८/१४-ब 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३०१७००५८०२०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


rashtra, , ou=General 
ICode=400032, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav: 


rav 
Date: 2018.07.30 17:03:56 +05'30" 


b0795ae988a7c005050f9180a8021798 

'd41ada8a72725a47b4f0, 

jumber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc 
f7 3b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan 


(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्रीमती सुगंधा दि.पवार, सहायक व्यवस्थापक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, ५ वा 
मजला, गृहनिर्माण भवन, बांद्रा (पू.)मुंबई. 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन ,मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) सह/उप सचिव (गृनिधो-२), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

) व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, ५ वा मजला, गृहनिर्माण 
भवन, बांद्रा (पू.), मुंबई. 
६) निवडनस्ती (का.१४ ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


